नाशिक जिल्ह्यातील येवला व नांदगांव 
तालुक्‍यातील नांदगांव (रा.मा.२५) दहेगांव भालुर 
मालेगांव कहर्यात नायगव्हाण कुसमाडी धामोडे 
बाभुळगांव ते प्र.रा.मा.८ हा रस्ता प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय (शुद्धीपत्रक) क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.८५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १७ फेब्रुवारी, २०२१ 


संदर्भ - शासन निर्णय क्रमांक - रवियो-२०१९/प्र.क्र.८५/नियोजन-२ 
दि. ०८/०७/२०१९. 
शुद्धीपत्रक -: 
शासन निर्णय क्र. रवियो-२०१९/ प्र.क्र.८५/ नियोजन-२,दि.०८/०७/ २०१९ मधील 
तक्‍्त्यामधील परिछेद-१ येथे “प्रमुख जिल्हा मार्ग-१५९” ऐवजी “प्रमुख जिल्हा मार्ग -१७७” असे 
वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक » महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२१०२१७१५०५४३१११८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


p h t Digitally signed by Prashant Vinayak I 
ra 5 1 a n Department, talc LIAO hi h mis 
र कः 5.4, b1bad66664b1e11 3bf66db1d526143 8140058, 
V | n a ya k fa (0 Pp a t | | च neuer को aH ashant Vinayakrao Patil 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात 
यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा) 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.८५/नियोजन-२ 


४ जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (पूर्वी नाशिक. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


८) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


